शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झालेल्या अभियंत्यांना कंत्राटदार नोंदणीसाठी, 
अनुभवाचे प्रमाणपत्र व यंत्रसामुग्री याबाबत 
सुधारित नियम. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२१/इमारती-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३/०७/२०२१ 


संदर्भ -१) शासन निर्णय क्र.सीएटी ०८/०८/प्र.क्र.१३९/इमा.२, दि.५ डिसेंबर २००८ 
२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण ०८/२०१५/प्र.क्र.१५१/इमा.२, दि.२१ नोव्हेंबर २०१५ 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२१/इमा-२, दि.०५/०१/२०१९ 


प्रस्तावना- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.३ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ व ७ मध्ये करण्यात 
आलेली सुधारणा खालीलप्रमाणे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


कार्यकारी अभियंता पदापेक्षा निम्न पदावरुन 
सेवानिवृत्त झालेल्या नोंदणीकृत स्थापत्य 
अभियंत्यांना व विद्युत अभियंत्यांना शासकीय 
सेवेतील अनुभवाच्या आधारे अनुक्रमे रु.३०० लक्ष व 
रु.५० लक्ष रक्कमेची कामे अथवा ३ वर्षे यापैकी जे 
लवकर असेल तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम केल्याच्या 
अनुभवाच्या दाखल्याची निविदा प्रक्रियेत 
area नाही. तसेच आवश्यक यंत्रसामुग्री 
बाबत देखील उपरोक्त कालावधीत शिथीलता 
देण्यात येत आहे. 


कार्यकारी अभियंता व त्यापेक्षा निम्न पदावरुन 
सेवानिवृत्त झालेल्या स्थापत्य अभियंत्यांना व विद्युत 
अभियंत्यांना अनुक्रमे रु.३०० लक्ष व रु.५० लक्ष 
रक्कमेची कामे अथवा कंत्राटदार 
नोंदणीकरणानंतर ३ वर्षे यापैकी जे लवकर असेल 
तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम केल्याच्या अनुभवाच्या 
दाखल्याची निविदा प्रक्रियेत आवश्‍यकता नाही. 
तसेच आवश्यक यंत्रसामुग्री बाबत देखील उपरोक्त 
कालावधीत शिथिलता देण्यात येत आहे. सदर 
सवलत सेवानिवृत्तीनंतर ५ वर्षापर्यंत नोंदणीसाठी 
अर्ज केल्यास अनुज्ञेय राहील. 


कार्यकारी अभियंता व त्यापेक्षा उच्च पदावरुन 
सेवानिवृत्त झालेल्या स्थापत्य अभियंत्यांना व विद्युत 
अभियंत्यांना अनुक्रमे रु.५०० लक्ष व रु.१०० लक्ष 
रक्कमेची कामे अथवा ३ वर्षे यापैकी जे लवकर 
असेल तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम केल्याच्या अनुभवाच्या 
दाखल्याची निविदा प्रक्रियेत आवश्‍यकता नाही. 


कार्यकारी अभियंता व त्यापेक्षा उच्च पदावरुन 
सेवानिवृत्त झालेल्या स्थापत्य अभियंत्यांना व विद्युत 
अभियंत्यांना अनुक्रमे रु.५०० लक्ष व रु.१०० लक्ष 
रक्कमेची कामे अथवा कंत्राटदार 
नोंदणीकरणानंतर ३ वर्षे यापैकी जे लवकर असेल 
तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम केल्याच्या अनुभवाच्या 
दाखल्याची निविदा प्रक्रियेत आवश्‍यकता नाही. 
सदर सवलत सेवानिवृत्तीनंतर ५ वर्षापर्यंत 
नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास अनुज्ञेय राहील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२१/इमारती-२ 


सदर WAIT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१६०१०१४२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
SACHIN MANIKRAO. ४१५४५५ be bunuc 
‘WORKS DEPAR’ IT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=643026ceca9d6dc21fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9 
C H | VAT E a3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
Date: 2021.07.14 16:08:18 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री (सा.बां), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
६. संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई 
७. सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८. इमारती-२ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


